पदोन्नती 

सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 
व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.११२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३०.६.२०२१ 


SIRT आदेठा 


सन 2020-2029 च्या निवडसूचीतील श्री. प्रकाश पायरू इंगोले, सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) यांना खुल्या प्रवर्गात सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर या आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. श्री. इंगोले यांची पदोन्नती उपरांत पदस्थापना उप अभियंता, मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कार्यालय, नागपूर या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.६८१९/२०२१ व इतर संलग्न याचिकेमध्ये 
दि.२९.६.२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


“We However permit the State Government, if so advised, to grant promotion to such 
employees who are due to retire on superannuation on or before 31 July 2021 and whose 
promotions are not granted due to ad-interim orders of this Court.” 


३. उपरोक्त अभियंता यांचे सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेश हे श्री. भोलासो विठ्ठल 
चौगुले व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) 
क्र.१३०५८/२०१८ मध्ये व इतर संलग्न यांचिका मध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


४. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rad पदे दि.२५.४.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७.५.२०२१ 
च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.११२/सेवा-२, दिनांक: ३०.६.२०२१ 


५. श्री. इंगोले यांना देण्यात येत असलेली पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून, सदर 
पदोन्नतीच्या अनुषंगाने त्यांना उप विभागीय अभियंता या संवर्गात जेष्ठता मिळणार नाही. तसेच 
आव्यकता भासल्यास अशी तात्पुरती पदोन्नती दिळेल्या अभियंत्याना पदावनत करण्यात येईल. 


६. श्री. इंगोले यांच्याविरुध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व 
qo खाली विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित /न्यायाळयीन प्रकरण/ FIR दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहेत. तथापि, त्यांच्याविरूध्द या आदेशाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण/॥३ दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती 
आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


७. पदोन्नत होणाऱ्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित 
अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले आहे. 


८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांना अशी विनंती करण्यात येते 
की, त्यांच्याकडे नियुक्त असलेल्या सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर 
नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द 
करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 


९. श्री. इंगोले हे पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर 
त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा कसलीही नोटीस न देता 
रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही अभिवेदनाचा विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी 
कृपया नोंद घ्यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६३०१७११४७६३१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 
Patil Swati Sachin 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.११२/सेवा-२, दिनांक: ३०.६.२०२१ 


२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. श्री. WHR पायरु SNS, सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत 

५. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

११.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


